राज्यातील वाहन अपघाताबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. विसप्र ०३११/३३४५१९/प्र.क्र.१७३/पोल-८ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० मार्च, २०११ 


शासन परिपत्रक : शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, अप्पर पोलीस 
महासंचालक (वाहतूक) हे wea महामार्गावर झालेल्या वाहन अपघातांची माहिती 
संकलित करतात. राज्यातील वाहन अपघात, त्यात गंभीर/ किरकोळरीत्या जखमी 
झालेल्यांची, मृत पावलेल्यांची, मालमत्तेची हानी झाल्याची माहिती पोलीस महासंचालक 
किंवा अप्पर पोलीस महासंचालक (वाहतूक) स्तरावर एकत्रित केली जात नाही. 


2. राज्यात एकूण घडलेल्या अपघातांबाबत विधीमंडळात wea किंवा लक्षवेधी 
सूचना उपस्थित होतात तेंव्हा किंवा वाहतूकीच्या संदर्भात धोरणात्मक निर्णय घ्यावयाचा 
असतो, त्यावेळी राज्यात घडलेले एकूण अपघात, या अपघातात मृत्युमूखी पडलेल्या व 
जखमी झालेल्या व्यक्तींची संख्या, अपघातात झालेले नुकसान, वाहन अपघात कमी 
करण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना, इत्यादी बाबतची माहिती आवश्यक असते. 
ही माहिती राज्याचे पोलीस प्रमुख म्हणून पोलीस महासंचालक कार्यालयाने शासनास 
उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. परंतु, पोलीस महासंचालकांकडून अशा प्रकारच्या 
माहितीचे संकलन करुन, त्याच्या नोंदी ठेवण्यात येत नसल्यामुळे शासनास एकत्रित 
माहिती मिळत नाही. परिणामी, विधानमंडळात उपस्थित होणाऱ्या प्रश्‍न किंवा लक्षवेधी 
सूचनांना समर्पक उत्तरे देणे शासनास अडचणीचे होते. शिवाय, धोरणात्मक निर्णय 
घेण्यासाठी आवश्यक वस्तुस्थिती सादर करता येत नाही. 

2. वरील वस्तूस्थिती विचारात घेऊन शासन याद्वारे असे निदेश देत आहे 
की, राज्यात महामार्गावर तसेच अन्य सर्व रस्त्यांवर होणारे अपघात, त्यासंदर्भात 
नोंदविण्यात येणारे गुन्हे, अपघातात दरवर्षी मृत्यूमुखी पडणाऱ्या व जखमी होणाऱ्या 
व्यक्ती, अपघातात झालेले नुकसान, अपघाताचे कारण, राज्यातील वाहन अपघात कमी 


E\BACKUP\}23\201 1\Assembly\Tarankit\] 4 


करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना, दारु पिऊन वाहन चालवणाऱ्यांवरील 
कारवाई इत्यादीबाबतची सर्व माहिती यथास्थिती आयुक्‍तांलयाचे/ जिल्ह्याचे प्रमुख 
यांनी दरमहा सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद केल्याप्रमाणे संकलित करुन, ती अप्पर 
पोलीस महासंचालक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना सादर करावी. तसेच, 
पुढील महिन्यात घडलेल्या अपघातांबाबत माहिती प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत 
सादर करावी. अप्पर पोलीस महासंचालक (वाहतूक) यांनी आयुक्‍्तालय/ 


जिल्हानिहाय माहिती संकलित करावी व शासनास पूर्तता कळवावी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


— 


oP 
GHA Te 


( दीक्षित) 
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग 


प्रति, 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
अप्पर पोलीस महासंचालक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
सर्व विशेष पोलीस महानिरीक्षक 
सर्व पोलीस आयुक्‍त (लोहमार्ग वगळून) 
सर्व पोलीस अधीक्षक 
मा. मंत्री (गृह), यांचे खाजगी सचिव 
मा. राज्यमंत्री (गृह),यांचे खाजगी सचिव 


1 J | _ 
a 


= 


4 s 
| armas कक हत eee 
| 


। 08 ७७५ एर bee | 


| vr | 
4. T क 


Spite 


